राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण. 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 
नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २३ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक- २१/१/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


५. हा निधी वितरीत करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करावे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (805) 
व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा निधी कक्ष अधिकारी, रोखशाखा, गृह 
विभाग, मंत्रालय यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक १ अन्वये वितरीत 
करण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी, रोखशाखा यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा निधी 
वितरणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेला सदरचा निधी स्टेट dH ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा खाते क्र. 
१०९९६६८७७२१, आय एफ सी कोड क्र. 58॥९००००३० (Health Department) निधी संकेतांक १२, 
लेखा संकेतांक ६१००००४२७ (६ सिरीज) ३५०८००४२७ (३ सिरीज) कार्य संकेतांक ००९००००००० 


वेंडर कोड NPR Vend या तपशिलानुसार धनादेशाद्वारे वितरीत करावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःएनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१२३१४५८२३३०२९ असा 


आहे. प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 
A Cc h d k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
m a r 7 a ही "वि a ही t Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
20=d3427f3930c96a4cf6 1d24037072304e1a84a6 


74 7a288fb5e841e95fc711f58a5e, cn=Amar Chandrakant 
aWa re Zaware 


(अमरचं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 

१. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२. जिल्हाधिकारी, ठाणे, अमरावती, पुणे, लातूर, सोलापूर, सिंधुदूर्ग, सांगळी, बुलढाणा, 
नागपूर, नांदेड, औरंगाबाद, गोंदिया. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

५. उपसचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, पाचवा मजला, नविन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, अमरावती, पुणे,ळातूर,सोलापूर, सिंधुदूर्ग, सांगली, 
बुलढाणा, नागपूर, नांदेड, औरंगाबाद, गोंदिया. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-७/४, अर्थ-३/११) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, रोखझाखा,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (विदेशी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठरपैकी२ 


